नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणनागपूर, 
याना कार्यान्वित यंत्रणा म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०२०/प्र.क्र.१५/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,नागपूर यांच्या विविध विषयांवर सामाजिक 
न्याय भवन नागपूर येथे मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १८/१२/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या (१) श्ांतिवन चिंचोली येथील डॉ. बाबासाहेब 


आंबेडकर वस्तुसंग्रहालयातीळ विकास कामे (२) मौजा इंदोरा येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन 


सेंटरचे बांधकाम (३) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालया समोरील प्रांगणात संविधान प्रस्ताविका 
पार्कची उभारणी करणे (४) संत चोखामेळा वसतीगृह नागपूर येथे १००० मुलांच्या नवीन मागासवर्गीय 
मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह इमारतीचे बांधकाम (५) पवित्र दिक्षाभूमी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 


स्मारकाचे सौदर्यीकरण व विस्तारीकरण या सर्व प्रकल्पांकरीता कार्यान्वित यंत्रणा म्हणून नागपूर सुधार 
प्रन्यास ऐवजी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,नागपूर यांना कार्यान्वित यंत्रणा म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००११६१२०४४९७३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ ee Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
A Nn | | Ko Nn d aj | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social 
Justice and Special Assistance Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
id 2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47 
A h | re 356798e6c9cf27e4353d60e51, cn=Anil Kondaji Ahire 


Date: 2020.01.16 12:06:05 +05'30' 


(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. ३.मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०२०/प्र.क्र. १५/बांधकामे 


७. महालेखापाल,महाराष्ट्र,१,मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. SY ATER महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,नागपूर 
१०.आयुक्‍्त, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

११.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी 

१३.सर्व महानगर पालिका आयुक्‍त 

१४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 

१५.आयुकक्‍्त, समाजकल्याण, पुणे. 

१६.महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
१७.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 

१८. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

१९.सर्व विशोष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 

२०.सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद 

२१.सर्व समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
२२.निवडनस्ती (बांधकामे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


